नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५५/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ जुले, २०२४. 


वाचा :- नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३०(२)/का.१४११, दिनांक २१/०६/२०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत विकास 
कामांसाठी रु.५०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील 
ठराविक अनुक्रमांक मध्ये नमूद मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन त्याएवजी सुधारित विकासकामांस शासन 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील खालील अनुक्रमांक मध्ये नमूद मंजूर 
विकासकामांची मान्यता रद्द करण्यात येत असुन त्याएवजी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित 
विकासकामांस झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(र. लक्ष) 
शा. नि. | रद्द करावयाच्या कामाचे नावा । रक्‍कम मंजुर कामाचे नाव रक्‍कम 
मधील 
कामाचा 
शि विजय नगर, वांद्रे (Ga) येथे | ५०.०० न्यू बिल्डिंग 4.31 १, शासकिय वसाहत, | २५.०० 
व्यायामशाळा बांधणे व गटारे व वांद्रे (पू) येथे खुले ars बांधणे व गटारे व 
पायवाटा बांधणे पायवाटा बांधणे 

१८ बडी मस्जिद,गोळीबार, खार | २५०.० न्यू बिल्डिंग 4.4 १, शासकिय वसाहत, | ५०.०० 
(पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. वांद्रे (प) येथे सौंदर्यीकरण करणे व 

गटारे व पायवाटा बांधणे 

२४ गोळीबार नाका, गांवठान, | ५०.०० न्यू बिल्डिंग नं.५६, गांधी नगर, वांद्रे (प) । ५०.०० 
खार (पु) येथे गटारे पायवाटा येथे खुले as बांधणे, गटारे व पायवाटा, 
बांधणे. बांधणे. 

२८ गोळीबार पंपीग हाऊस, | २५.०० भाजी मार्केट, बिल्डिंग नं. ८ व ९ मागे, | ५०.०० 
गोळीबार खार (पु) येथे कचरा वांद्रे (प) येथे मच्छी व भाजी मार्केट 
कुंडी बसविणे बनविणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 

३९ प्लॉ.१११ समोर मैदान, | ५०.०० मद्रास अल्हे YAT तलीमुल कुरान, | ५०.०० 
खेरवाडी वांद्रे @ येथे राजीव नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर वांद्रे (पु) 
बॅन्ड्रवॉल व गटारे पायवाटा येथे समाज मंदिर बांधणे व गटारे व 
बांधणे पायवाटा बांधणे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५५/का-१४११, 


येथे वेलफेअर सेंटर बांधणे, 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 


वांद्रे (प येथे मलनिसारण वाहीनी व 
गटारे / पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे. 


४१ गणेश मंडळ, शितलामाता | ५०.०० महर्षी वाल्मिकी सेवा समिती, वाल्मिकी | ७५.०० 
देवी मंदिर, खेरवाडी वांद्रे (पु) नगर, वांद्रे (पु) येथे समाज मंदिर बांधणे 
येथे समाज मंदिर बाधणे. व गटारे व पायवाटा बांधणे 

४९ चाळ नं. ५७ ते ५९, भारत | २५.०० नूर अल नूर गेट ते कब्रस्तान रोड, | ७५.०० 
नगर, वांद्रे (पू) येथे शौचालय नवपाडा, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा 
बांधणे, गटारे व पायवाटा बाधणे. 
बांधणे. 

५६ प्लॉट नं. ११, भारत नगर, वांद्रे | २५.०० एम.के. वाली टावर ते या रसहूला गेट, | ५०.०० 
(प) येथे चौकाचे सौंदर्याकरण नवपाडा, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा 
करणे व पायवाटा बांधणे. बाधणे. 

६३ बेहराम नाका, वांद्रे (प) येथे | ७५.०० या रसहूल्ला गेट जवळ, नवपाडा धक्का, | ५०.०० 
कम्युनिटी सेंटर बांधणे. वांद्रे (प येथे व्यायामशाळा बांधणे व 

गटारे व पायवाटा बांधणे. 

६८ गरीब नगर, वांद्रे ( येथे | ५०.०० are मंजिल जवळ, नवपाडा, वांद्रे (प) 24.00 
शौचालय बांधणे. येथे मलनिसारण वाहीनी व गटारे/ 

पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे. 

७१ ar पार्क, वांद्रे (Gd) येथे | ५०.०० इमारत क्र.१३ व १४, बी.एम.सी कॉलनी, | २५.०० 
सौंदर्याकरण करणे व पायवाटा शिवाजी नगर, खेरवाडी, वांद्रे (पु) येथे 
बांधणे गटारे व पायवाटा बाधणे. 

७५ गांधीनगर इमारत क्र ४७, वांद्रे | ५०.०० हनुमान मंदिर, हनुमान टेकडी, वाकोला | ५०.०० 
(पूर्वी येथे सुशोभिकरण करणे सिंगल जवळ, सांताक्रुझ (पू) येथे समाज 
व पायवाटा बांधणे मंदिर व गटारे / पायवाटा बांधणे 

७८ दुष्काळवाडी, वांद्रे (Gd) येथे | २५.०० आनंद सोसायटी ४ था रोड, सांताक्रुझ | ५०.०० 
गटारे व पायवाटा बांधणे. (प) येथे शौचालय व गटारे / पायवाटा 

बांधणे. 

७९ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर | ५०.०० मच्छी मार्केट रोड, कब्रस्तान बांड्री वॉल, | २५.०० 
उदयान, वांद्रे (पूवी येथे गोळीबार, सांताक्रुझ (पू) येथे गेट व गटारे 
प्रवेशदवार बनविणे व गटारे व / पायवाटा बांधणे. 
पायवाटा बांधणे. 

८० सिध्दीविनायक सोसायटी | २५.०० मदिना बिल्डिंग ए-१ व CQ जवळ, | ५०.०० 
जवळ, वांद्रे येथे गटारे व (पूर्व) बेहरामपाडा, वांद्रे (पू) येथे मलनिसारण 
पायवाटा बांधणे व वाचनालय वाहीनी व गटारे / पायवाटा व 
बनविणे. सौंदर्यीकरण करणे. 

१०७ गल्ली नं. १८, वांद्रे (प) येथे | २५.०० अल सना कंपाऊंड जवळ, बेहरामपाडा, | ५०.०० 
शौचालय बांधणे, गटारे व वांद्रे (प येथे मलनिसारण वाहीनी व 
पायवाटा बांधणे. गटारे / पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे. 

११४ ए.के. मार्ग चौकी माग, वादें (प | ५०.०० मोमीन बिल्डिग जवळ, बेहरामपाडा, | ५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५५/का-१४११, 


११५ इंडियन ऑइल कंपाऊंड, | ७५.०० {CASA चाळ जवळ, नवपाडा, वांद्रे (प) | २५.०० 
एस.आर.ए ऑफिस जवळ, येथे मलनिसारण वाहीनी व गटारे / 
qe (प येथे जी प्लस १ पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे 
बालवाडी बांधणे, 

११६ अल सना कंपाऊंड, AF (प | ५०.०० मुददबीर नगर बिल्डिंग अ, ब, क व ड | ५०.०० 
येथे लेडिज मदरसा बांधणे जवळ, नवपाडा, वांद्रे @ येथे 

मलनिसारण वाहीनी व गटारे / पायवाटा 
व सौंदर्यीकरण करणे. 

११७ बेहराम नाका चौक, वाद्रे (प | ५०.०० आईशाबाई चाळ परीसर, नवपाडा, वांद्रे | ५०.०० 
येथे सौंदर्याकरण करणे. (प) येथे मलनिसारण वाहीनी व गटारे / 

पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे. 

११८ गेट नं. १८, वाद्रे (पो. येथे | ५०.०० चांदीवाळा चाळ BINT, नवपाडा, वांद्रे । ५०.०० 
वाचनालय बांधणे, गटारे व (प) येथे मलनिसारण वाहीनी व गटारे / 
पायवाटा बांधणे. पायवाटा व सौंदर्याकरण करणे. 

१२७ अहमद झकेरीया नगर, As | ५०.०० सबिना स्टारे जवळ, नवपाडा, वांद्रे (प) 24.00 
(पु) येथे स्टीट लाईट बसविणे. येथे मलनिसारण वाहीनी व गटारे / 

पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे. 

१२९ टर्मिनस रोड, गेट नं. १८ | २५.०० सोनालकर चाळ जवळ, नवपाडा, वांद्रे | २५.०० 
जवळ, वाद्रे (प) कचराकुंडी (प) येथे मलनिसारण वाहीनी व गटारे / 
बांधणे. पायवाटा व सौंदर्यीकरण करणे. 

१३१ गेट नं. १८, वाद्रे (पो. येथे | ५०.०० उजेर चाळ, कौसर चौक, नवपाडा | २५.०० 
शौचालय बांधणे, गटारे व जवळ, वांद्रे (प) येथे मलनिसारण वाहीनी 
पायवाटा बांधणे. व गटारे / पायवाटा व सौंदर्यीकरण 

करणे. 
एकुण १०५०.०० १०५०.०० 
२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१९१७४७३४९२१६ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 
२. महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
३. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA DEVENDRA 
CHAUDHARI 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५५/का-१४११, 


४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


